केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियान योजनेकरिता 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाचा अखर्चित निधी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
निधीतून वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२१०जी५७४) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२१०जी५८३) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२८/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :-१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 
3) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.एनयुएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७९/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियान योजनेसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षात मागणी क्र.एन-३, २२१०-सार्वजनिक आरोग्य, ०६, सार्वजनिक आरोग्य, ७८९-अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०३) राष्ट्रीय आयुष अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २२१०जी५७४, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खाली रु.१२८१.२९ लाख तर (०१) (०४) राष्ट्रीय आयुष 
अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१०जी५८३, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खाली रु.१८५.३२ 
लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून 
दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी 
नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मागील वर्षामधील निधी वितरणाकरिता वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य केले आहे. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन 
या योजनेतील सन २०१९-२० या वर्षातील अखर्चित निधी करीता उपरोक्त सन २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीतून, (०१) (०3) राष्ट्रीय आयुष अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१०जी५७४, ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षामधून रु.३२७.६३०५ लाख तर (०१) (०४) राष्ट्रीय आयुष अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) 
(कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१०जी५८३, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षामधून रु.१८५.३२ लाख असा एकूण 
रु.५१२.९५०५ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२८/अर्थसंकल्प (विघयो) 


तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित 
प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. केंद्र हिऱ्याच्या प्रमाणातच राज्य हिस्सा खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावी. 

५. सदर शासन निर्णयवित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८१/२०२०/व्यय-१३, 
दि.२७.१०.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२८१४१५४७२८२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


igitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
IN, 


DN: Gt of Mahi \tra, O1 | Justice & 
rashan णा म 
st=Mal a 


4.20=759e87fld1e68c290a7221620636ede8425d6a870: 
0240f1 8d726b6c8e6b832 
p (1 n d | | k Wa h INumber=5599270e38b296e5e5d81 4ff597656 1 a3ec66d8 
7Saeb425d735e1d7c12140929, cn=Pras .dlik Wagh 
Date: 2021.01.28 14:20:28 +05'30 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी 
महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


CO SS Oe लिक कटी वी, पटे 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


